“डोंगरी विभाग विकास” कार्यक्रमांतर्गत 
समाविष्ट असणाऱ्या “पूर्णगट” डोंगरी 
तालुक्याच्या आणि “उपगट” डोंगरी 
तालुक्याच्या निधीमध्ये वाढ करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक : डोंविका-२०२०/प्र.क्र. ५३ /का.१४८१-अ, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, 
दिनांक : २६ फेब्रुवारी, २०२१ 


पहा :- १) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक- डोंविका-२००९/प्र.क्र.६/का.१४८३, 
दि.१८ जानेवारी,२०१०. 
2) नियोजन विभाग,शासन निर्णय क्रमांक- डोंविका-२०१०/प्र.क्र.५१/का.१४८३, 
दि.३० एप्रिल,२०११. 
३) नियोजन विभाग,शासन निर्णय क्रमांक- डोंविका-२०१५/प्र.क्र.४२/का.१४८१-अ, 
दि.१५ जून,२०१८. 


प्रस्तावना : 


डोंगरी विभागाच्या विकासासाठी खास कार्यक्रम राज्यामध्ये सन १९९१-९२ पासून राबविण्यात 
येत आहे. सद्य:स्थितीत राज्याच्या २२ जिल्हयांतील ७६ “पूर्णगट” डोंगरी तालुके व ३८ “उपगट” 
डोंगरी तालुके असे डोंगरी विभागाचे क्षेत्र विशिष्ट निकषांच्या आधारे घोषित करण्यात आले आहे. 
नियोजन विभागाचे संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णयानुसार सन २०११-१२ या आर्थिक वर्षापासून 
दरवर्षी प्रति “पूर्णगट” AAPA रु.१.०० कोटी व प्रति “उपगट” AGN रु.५०.०० लक्ष याप्रमाणे 
निधी वितरीत केला जातो. 


२. डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमाकरीता सन २०११-१२ या आर्थिक वर्षानंतर निधीमध्ये वाढ 
करण्यात आलेली नसल्याने व कच्चा AS SHIRA मजूरी इत्यादींच्या किंमतीत झालेली वाढ 
लक्षात घेता, अनुज्ञेय कामांसाठी आवश्‍यक असलेला निधी अपुरा पडत असल्याने, लोकप्रतिनिधींकडून 
डोंगरी विकास कार्यक्रमाच्या निधीमध्ये वाढ करण्याबाबत शासनास वारंवार विनंत्या प्राप्त होत आहेत. 
या पार्श्वभूमीवर सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षापासून “डोंगरी विभाग विकास” कार्यक्रमांतर्गत 
समाविष्ट असणाऱ्या “पूर्णगट” डोंगरी तालुक्‍याच्या आणि “उपगट” डोंगरी तालुक्‍्यांकरिता अनुज्ञेय 
निधीमध्ये वाढ करण्याबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


“डोंगरी विभाग विकास” कार्यक्रमांतर्गत अधिक कामे हाती घेणे शक्‍य व्हावे म्हणून सन २०२१- 
२२ या आर्थिक वर्षापासून प्रति “पूर्णगट” डोंगरी तालुक्‍्यास “रु.१.०० कोटी “याऐवजी “रु.२.०० 
कोटी” याप्रमाणे आणि प्रति “उपगट” डोंगरी तालुक्यास “रु.५०.०० लक्ष” याऐवजी “रु.१.०० कोटी” 
याप्रमाणे निधी मध्ये वाढ करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. वित्त विभागाच्या अनौपचारिक क्रमांक : अनौसं ८४/२०२१/व्यय-८, दि. ११/२/२०२१ अन्वये 
दिलेल्या सहमतीनुसार हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः डोंविका-२०२०/प्र.क्र. 43 /का.१४८१-अ, 


3. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सदर झासन निर्णय 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२१०२२६१६४८०५९०१६ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Vijesing Fattesing ४ 


Hr H DN: c=IN, o=Government of Maharashti 1, 

YESINgG Depart it, postalCode=400032, st=Mahi hi 
2.5.4.20=5494d2ad3a3bc5ddd66daf9a8f1 7 5e2d7d4b6a8b 
ba99c51d275801bcdf1b, 


Fattesing Vasave simian tiring in 
(वि. फ. वसावे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
(१) मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, 
(२) मा.सभापती, विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
(३) मा.अध्यक्ष विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
(४) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
(4) मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव,मंत्रालय, मुंबई 
(६) मा.मंत्री (सर्व) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
(७) मा.विरोधी पक्षनेता विधान परिषद,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
(८) मा.विरोधी पक्षनेता विधान सभा,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
(९) मा.राज्यमंत्री (सर्व) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
(१०) मा.विधान सभा व विधानपरिषद सदस्य (सवी 
(११) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 
(१२) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (सवी), मंत्रालय, मुंबई 
(१३) सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
(१४) प्रधान महालेखापाल, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
(१५) प्रधान महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 

(१६) विभागीय आयुक्‍त (सर्व) 

(१७) जिल्हाधिकारी, ठाणे, रायगड-अलिबाग, पुणे,अहमदनगर, यवतमाळ,नांदेड,नाशिक, 
सिंधुदुर्ग, नंदूरबार, जळगाव, रत्नागिरी, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, औरंगाबाद,बीड, 
हिंगोली, अमरावती,बुलढाणा,अकोला,धुळे,पालघर. 

(१८) जिल्हा नियोजन अधिकारी, ठाणे, रायगड-अलिबाग,पुणे,अहमदनगर,यवतमाळ, 
नांदेड,नाशिक,सिंधुदुर्ग,नंदूरबार,जळगाव,रत्नागिरी,सातारा,सांगली,कोल्हापूर, 
औरंगाबाद,बीड, हिंगोळी, अमरावती,बुलढाणा,अकोला,धुळे,पालघर. 

(१९) जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे, रायगड-अलिबाग,पुणे,अहमदनगर,यवतमाळ, 
नांदेड,नाशिक,सिंधुदुर्ग,नंदूरबार,जळगाव,रत्नागिरी,सातारा,सांगली,कोल्हापूर, 
औरंगाबाद,बीड, हिंगोळी, अमरावती,बुलढाणा,अकोला,धुळे,पालघर. 

(१९) वित्त विभाग (का.व्यय-८/अर्थ-१६), मंत्रालय, मुंबई. 

(२०) निवड नस्ती (का.१४८१-आ) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


